सोलापूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग व इतर 
जिल्हा मार्ग रस्त्यांची राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ३० मे, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/१३६/७२५१/२०१८ दि. १५/११/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/१३६/१०३६/२०१८ दि. २०/०२/२०१९. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये 
सोलापूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण 
होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते राज्यमार्ग म्हणून cua करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 
होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
सोलापूर जिल्ह्यातील खालील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून SUA करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | समाविष्ठ | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत | दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण क्रमांक/ 
लांबी । नामाभिधान 
र . | पंढरपूर देगाव Bet रा.म.२१० | ३५/३१५ते ३५.५८५ | राज्यमार्ग- 
टाकळीसिकदर कुरूल ते ३७/०० कि.मी. । ३९० 
रा.मा. क्र.२० १.६८५ कि.मी. 
प्रमुख ।०/००ते 
जिल्हा । ३३/९०० 
मार्ग-६६ । ३३.९०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 


रा.म.५१६ ए पासून भोसे प्रमुख | ०/०० ते २९/०० 
2 खेडभोसे खेडभाळवणी जिल्हा । २९.०० कि.मी. | ८०.१८० | राज्यमार्ग- 
गादेगाव कोर्टी बोहाळी मार्ग-१११ कि.मी. | ३९१ 
खर्डी तन्हाळी गुंजेगाव प्रमुख | 33/4ood 
आंधळगाव पाटखळ जिल्हा | ४२/०० 
नंदेश्वर भोसे हून्नूर ते मार्ग-८४ | ¢.400 कि.मी. 
जिल्हा रा.मा.३३९ प्रमुख | २७/५००ते 
जिल्हा । ३२/६०० 
मार्ग-१६८ | 4.900 कि.मी. 
प्रमुख ०/०० ते ६/२५० 
जिल्हा । ६.२५० कि.मी. 
मार्ग- १६९ 
WRT | १२/४००ते 
जिल्हा । १८/०० 
मार्ग- ७४ | ५.६००कि.मी. 
प्रमुख ।०/००ते 
जिल्हा | २५/७३० 
मार्ग- ७५ । २५.७३० कि.मी. 
प्र.रा.मा.८ गोपाळपूर प्रमुख | ०/००ते 
३. रांजणी ओझेवाडी उचेठाण जिल्हा । ५३/७५० ५३.७५० | राज्यमार्ग- 
बठाण ब्रम्हपूरी माचणूर मार्ग- ७० कि.मी. | ३९२ 
रहाटेवाडी बोराळे 
लमाणतांडा कागष्ट ते 
हुलजंती ते प्र.रा.मा.८ 
४. | लोटेवाडी आचकदानी प्रमुख | ०/००ते 
गवळेवाडी वाकीशिवणे जिल्हा | ५१/६८० ५९.८८० | राज्यमार्ग- 
हलदहिवडी शिरबावी मार्ग- ८४ | ५१.६८० कि.मी | कि.मी. | ३९३ 
खर्डी तावशी एकलासपूर er 
शिरगाव नेपतगाव ता गट G02 
भोगता रस्ता ल ८.२०० कि.मी 
मार्ग-५९ 
प. रा.म.९६५ (नवीन) ते प्रमुख | 0/00 ते ५/५०० | ३२.७०० | राज्यमार्ग- 
मगरवाडी तारपूर विटे जिल्हा | 4.400 कि.मी कि.मी. । ३९४ 
पूळूज पूळूजवाडी कोथाळे । मार्ग-६७ 
इचगव येनकी वटवटे प्रमुख ।१०/००ते 
कोरवली गुंजेगाव मनगोळी | जिल्हा । २५/५०० 
तेळगव डोणगाव सोलापूर | मार्ग-७७ | १५.०० कि.मी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 


रस्ता प्रमुख । 30/ood 
जिल्हा । ३६/२०० 
मार्ग- ६८ | ६.२०० कि.मी 


प्रमुख ।१५/००्ते 


जिल्हा | 29/00 
मार्ग- ६५ । ६.०० कि.मी 
६. ।रा.मा.२०१माढा शेटफळ प्रमुख ।९/६००ते ७६.४०० | राज्यमार्ग- 
मोडनिंब करकंब उंबरे जिल्हा | १८/०० कि.मी. । ३९५ 
नेवरे माळखांबी वेळापूर ते | मार्ग-२० | ८.४०० कि.मी 
प्र.रा.मा.१५ प्रमुख ।०/०० ते 32/00 
जिल्हा । ३२.०० कि.मी 
मार्ग-१९ 


प्रमुख | ०/०० ते ३६/०० 
जिल्हा । ३६.०० कि.मी 
मार्ग-९२ 


एकूण ३२३८.४९५ 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सोलापूर जिल्ह्यातील राज्यमार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३३८.४९५ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१६३३.६९५ + 
३३८.४९५) म्हणजेच १९७२.१९ कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत ३३०.२९५ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (४१९३.६७०॥ ३३०.२९५) म्हणजेच ३८६३.३७५ 
कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८.२०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (२१२८.०१०-८.२००) म्हणजेच २११९.८१ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०५३०१८३१४९६४१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant oe eae 
Department, postalCode=400032, st: hy 
i. क 4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8 
Vinayakrao Patil घड दा" 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 


२ 


— 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

जिल्हाधिकारी,सोलापूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सोलापूर(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 


AN 
— 


= 


ल 
— 
~~ 


द 


S 


रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


eS 


8 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


